रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिध्दी 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० मधील 
प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः लेखानू-१०२०/प्र.क्र.४४/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ ऑगस्ट, २०२१ 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रावियो-१०१८/प्र.क्र.१९/रेशीम 
कक्ष, दि.१८ एप्रिल, २०१८. 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. लेखानू-२०१९/प्र.क्र.७१/रेशीम 
कक्ष, दि.२२ ऑगस्ट, २०१९. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.४ मे, २०२०. 

४ संचालक (रेशीम ) यांचे पत्र क्र. रे/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी/प्र.दे/निधी मागणी/२०- 
२१/२५८१, दि.३० सप्टेंबर, २०२०. 

५) संचालक (रेशीम ) यांचे पत्र क्र. रे/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी/प्र.दे/निधी मागणी/२०- 
२१/२५८२, दि.३० सप्टेंबर, २०२०. 

६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व Gale विभाग, क्र. लेखानू-१०२०/प्र.क्र.४४/रेशीम 
कक्ष, दि. ८ डिसेंबर, २०२०. 

७ संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र.रे/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी/प्र.दे/निधी मागणी/ 
२१/१११, दि.१९ जानेवारी, २०२१. 

८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. लेखानू-१०२०/प्र.क्र.४४/रेशीम 
कक्ष, दि. २४ फेब्रुवारी, २०२१. 

९) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रे/कार्या-१०/प्रचार व प्रसिध्दी/प्र.दे/निधी मागणी/ 
२१/७५६, दि.१८ जून, २०२१. 

१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 
रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात 


संदर्भाधिन दि.२२ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ₹१९२.८३ लक्ष इतका निधी वितरीत 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि, राज्यातील कोव्हीड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील ₹४४,७४,२३१/- इतक्या रकमेची देयके प्रलंबित राहीली होती. 
सदर प्रलंबित दायित्वासाठी सन २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या एकूण ३५ टक्के 
इतका निधी वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली होती. त्यानुसार संदर्भाधिन दि.८ डिसेंबर, 
२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ₹ १९,९६,२९०/- व संदर्भाधिन दि.२४ फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानू-१०२०/प्र.क्र.४४/रेशीम कक्ष 


शासन निर्णयान्वये ₹१५,०३,७१०/- असा एकूण ₹३५.०० लक्ष इतका निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे संचालक (रेशीम) यांनी प्रलंबित देयके अदा 
करण्याची कार्यवाही केली आहे. आता, प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० मध्ये 
प्रलंबित राहिलेल्या प्राप्त देयकांची रक्‍कम अदा करण्यासाठी ₹८,५६,९२०/- इतका निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची विनंती संचालक Rais) यांनी संदर्भाधीन दि.१८.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये केली 
आहे. त्याअनुषंगाने सदर निधी रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षासाठी अर्थसंकल्पित केलेल्या ₹१५०.०० लक्ष इतक्या तरतूदीतून उपलब्ध करून देण्याची 
विनंती वित्त विभागास करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने अर्थसंकल्पित 
तरतूदीच्या १० टक्के इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार रेशीम 
उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पित केलेल्या 
₹१५०.०० लक्ष इतक्या तरतूदीपैकी ₹१५.०० लक्ष इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सबब, 
रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिद्धी कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील प्रलंबित 
देयकांचा खर्च भागविण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय:- 
रेशीम उद्योगाच्या प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील 


प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ₹८,५६,९२०/- (अक्षरी रुपये आठ लक्ष छपन्न हजार नऊडो वीस 
फक्‍त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व शार्तीचे पालन 
करावे. सदर निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र महाळेखापाळ व शासनास विहीत मुदतीत सादर 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी लेखाधिकारी, रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, संचालक, रेशीम संचालनालय, 
नागपूर यांना नियंत्रण अधिकारी (४५003) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर संचालक (रेशीम) यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


४. उक्त खर्च हा “मागणी क्र.व्ही-२, १०७, रेशीम उद्योग, (०१) विविध सहकारी संस्थांना 
सहाय्य, (०१)(०१) राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत रेशीम उद्योगाचा प्रचार व प्रसिद्धी 
(कार्यक्रम) (२८५१६५७४ ), २६, जाहिराती व प्रसिद्धी” अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा$शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ /विनियम, 
भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लेखानू-१०२०/प्र.क्र.४४/रेशीम कक्ष 


पहिला, उपविभाग-१, अ.क्र.६, नियम क्रमांक vo अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३४४/२०२१/व्यय-२, दिनांक 
०९.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०४१५५६१९२७०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Kishor Daulat 
Patil 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


4 


£39) 


संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, नागपूर. 

उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 

उपसचिव (अर्थसंकल्प-१७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष). 


S 


oe 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


